महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, दि.३१.०५.२०२२. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.१६.०२.२०२३ . 


आदेशा 


श्री.संतोष वि. रोकडे, उप सचिव यांची, संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र 
कला अकादमी, मुंबई येथील प्रकल्प संचालक या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे व संदर्भ 
क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.रोकडे यांना उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. 
२. श्री.संतोष वि. रोकडे यांना, प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी या 
पदावरून दि.०६.१०.२०२३ (म.पू) रोजी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. यास्तव, श्री.रोकडे यांची 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरून प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील 
उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. श्री.संतोष वि. रोकडे, उप सचिव यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागात तात्काळ रूजू 
व्हावे. 
४. श्री.संतोष वि. रोकडे यांचा दि.०६.१०.२०२३ (म.पू) ते या आदेझ्ाच्या दिनांकापर्यंतचा 
कालावधी हा म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१४) (एफ) (दोन) 
नुसार सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी म्हणून नियमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०११२२६१९३६०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
Kl R A N K A S H | N ATH DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtta, 
2.5.4.20=87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311 
१20९47९201 797, 
pseudonym=2D44D45 1D265F 16B5CF7C5E69E475151658C1F48, 
S H | N D E serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C4808 
0BAD7972572EE5S8C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.12.01 12:26:54 +05'30' 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स., पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव, (आस्थापन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.संतोष वि. रोकडे, उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


